गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १८/०२/२०२१ 


) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७ दि. १ जानेवारी,२०२०. 
) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१(आ)/नापु-१७ दि.२६ मार्च,२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ दि.२८ मार्च,२०२०. 
५) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ दि.२९ मार्च,२०२०. 
) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.१३/०४/२०२०. 
) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१-ब/नापु-१७ दि.२२/०४/२०२०. 
) शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थ)//२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, 
दि.२४/०४/२०२०. 
९) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.१८/०५/२०२०. 
qo) शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.२२/०५/२०२० 
११) शासन निर्णयक्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.१२/०६/२०२० 
१२) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७दि.८ जुले २०२०. 
१३) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, दि.१७/०७/२०२० 
१४ शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, 
दि.२०/०८/२०२० 
१५) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७ दि.०१/१०/२०२०. 
१६) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, 
दि.१३/१०/२०२० 
१७ शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, 
दि.१२/११/२०२० 
१८) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, 
दि.२८/१२/२०२० 
१९) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९, 
दि.२०/०१/२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णय क्रमांक १नुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला 
सवलतीच्या दरात एकूण १८००० शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिल्याआहेत. त्यामध्ये शासन 
निर्णय दिनांक १८फेब्रुवारी २०२० नुसार शिवभोजन योजनेचा इष्टांक दुप्पट करण्यात आळेला आहे. 
तसेच दिनांक २६ मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार दिनांक १ एप्रिल २०२० पासून या योजनेचा 
तालुकास्तरावर विस्तार करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यास देण्यात आलेल्या इष्टांकात पाचपट 
वाढ करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अंडातःबदल करुन दिनांक २८ मार्च,२०२० चे परिपत्रकानुसार 
दिनांक २८ मार्च, २०२० पासून या योजनेचा इष्टांक पाचपट करण्यात आला असून तालुकास्तरापर्यंत 
विस्तार करण्यातआलेलाआहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे मजूर, स्थलांतरित, बेघर तसेच 
बाहेरगावचे विद्यार्थी इत्यादी लोकांचे जेवणाअभावी हाल-अपेष्टा होऊ नये म्हणून दिनांक २९ 
मार्च,२०२०(एप्रिल ते जून २०२० व दि.८ जुले २०२०(जुले ते सप्टेंबर २०२०)व दिनांक१ 
ऑक्टोंबर,२०२०चे परिपत्रकानुसार पुढील आदेशा पर्यंत शिवभोजन थाळीचा दर रु.५/-करण्यात 
आला आहे. त्यास अनुसरून अनुदान वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासननिर्णय :- 


गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता आर्थिक वर्ष २०२०-२१ अंतर्गत रू.१३७,००,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम 
रुपये एकशे सदतीस कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम वित्त विभागामार्फत मुक्‍त करण्यात आलेली आहे.त्या 
अनुषंगाने रू. १२२,०२,६८,०००/- एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. आता रक्‍कम 
रु.१४,९७,३२,०००/-अनुदान वितरित करण्यास खालील अटी व शा्तीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येतआहे. 

१. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रु.१४,९७,३२,०००/- (अक्षरी 
रक्‍कम रू.चौदा कोटी सत्त्यान्नरव लाख बत्तीस हजार फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. ही रक्‍कम GUM कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा 
वळती करता येणार नाही. 

३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात 
यावेत तसेच याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल 
महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावे. 

४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शाविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता 
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरणअधिकारी यांचे 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप 
क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत 


Page 2 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ 
कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येतआहे. 

५. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने या पुर्वी निर्देशीत केलेल्या 
शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणनाकरुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने 
प्रदान करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०१२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 
दिनांक १०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे 
देयक दिनांक २५/०२/२०२० रोजी या प्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस या 
प्रमाणे परिगणीत करुन कोषागार/अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर 
करण्यात यावीत.) संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर 
संस्थांच्या बँक खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 

६. वित्त विभागाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर 
योजनेसाठी होणारा खर्च"“मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व 
वखार,०१-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (03) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (03)(23) 
qo रूपये थाळी योजनेसाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य”या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥9७७॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१७४७२५१२०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Abhay Dongar Dhande 
A h n | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food Civil Supply Consumer 
D Protecti ent, postalCode aharashtra, 
2.5.4.20: a70357404b35657 1c7082a767be6020327a0e32cf1 déb6fc6ac 
serialNumber=8cca0ae308227887¢4504b21e5b7e00473de555 1 baf0Sa30ca 
h a n e 1faf3de13e964a, cn=Abhay Dongar Dhande 
Date: 2021.03.04 17:52:43 +05'30' 
(अभय धांडे) 


gt 
Qu 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
मा. सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


eon G&G & 


Page 3 of & 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


१०.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेडान लि., कनमुर हाऊस, 
नरसीनाथ स्ट्रीट, मुंबई - Yoo ००९. 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी 
विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२८. उपसंचालक, नागरीपुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सहसचिव/सर्वठपसचिव/अवरसचिव/सर्वअधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीयअन्नमहामंडळ, ५ वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, 
बोरीवली पूर्व, मुंबई - ४०० ०६६. 

३१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
(१० प्रती) 

३३.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३५.निवडनस्ती (कार्या-४(अथी) 


Page ¥ of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/ 


प्र.क्र.१५९, दिनांक : १८ फेब्रुवारी २०२१ चे “सहपत्र-अ” 


(रुपये हजारात) 
अ. | आहरणव जि.पु.अ./ यापुर्वी वितरीत | आता वितरीत | एकुण वितरीत 
क्र. संवितरण अ.धा.वि.अ./ | केलेले अनुदान करावयाचे | केलेले अनदान 

संकेतांक उपनियंत्रक अनुदान 
कार्यालय 

1 | 1201015346 THANE 4700.000 0.000 4700 
2 | 1301005346 RAIGAD 119558.500 10000 129559 
3 | 1401005346 | RATNAGIRI 25760.000 3000 28760 
बि 1501005346 | SINDHUDURG 5650.500 800 6451 
5 | 1601005347 PALGHAR 22058.000 2000 24058 
6 | 2201005347 PUNE 48598.000 10000 58598 
7 | 2201005380 | PUNE FDO 46895.000 2500 49395 
8 | 2301005346 SATARA 27225.000 शिका 27225 
हि 2401005346 SANGLI 34158.500 6500 40659 
10 | 2501005346 SOLAPUR 23597.000 6500 30097 
11 | 2501005380 | SOLAPUR FDO 19303.000 re ae 19303 
12 | 2601005346 | KOLHAPUR 63850.000 10000 73850 
13 | 3101005346 | AURANGABAD 30620.000 6500 37120 
14 | 3201005346 | PARBHANI 18360.000 2500 20860 
15 | 3301005346 BEED 26809.000 6500 33309 
16 | 3401005346 NANDED 27150.000 4500 31650 
17 | 3501005346 | OSMANABAD 14005.500 शिक 14906 
18 | 3601005346 JALNA 16375.000 3000 19375 
19 | 3701005346 LATUR 20650.000 शाक 20650 
20 | 3801005346 HINGOLI 14310.000 | 0| 14310 
21 | 4401005346 GONDIA 9933.000 5000 14933 
22 | 4501005346 WARDHA 11240.000 2300 13540 
23 | 4601005346 NAGPUR 23503.000 li 30 23503 
24 | 4601005380 | NAGPUR FDO 42104.500 f 0| 42104.5 


Page ¥ of & 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२०-२१/प्र.क्र.१५९ 


अ. | आहरणव जि.पु.अ./ यापुर्वी वि आता दि 'एकुण वि 
क्र. | संवितरण अ.धा.वि.अ. / केलेले अनुदान करावयाचे | केलेले अनदान 
संकेतांक । उपनियंत्रक कार्यालय अनुदान 
25 | 4701005346 | BHANDARA 10552.000 2000 12552 
26 | 4801005346 | CHANDRAPUR 31789.500 व्र ee 
27 | 4901005346 | GADCHIROLI 9330.500 an) 9330.5 
28 | 5101005348 NASHIK 73738.000 10000 83738 
29 | 3201005346 DHULE 19260.000 10000 29260 
30 | 5301005346 JALGAON 40640.000 5000 45640 
31 | 5401005346 | AHMEDNAGAR 37779.000| 0| 37779 
32 | 5501005346 | NANDURBAR 15260.000 2500 17760 
33 | 6101005346 | AMRAVATI 27620.000 2000 29620 
34 | 6201005346 AKOLA 35687.000 an) 35687 
35 | 6301005346 | BULDHANA 21760.000 5000 26760 
36 | 6401005346 | YAVATMAL 24115.500 4000 28113.3 
37 | 6501005346 WASHIM 15810.000 4000 19810 
38 | 1201005318 F” Region, 55429.500 
ग 10000 65429.5 
39 | 7101005318 | “A” Region, 12585.000 
Mumbai 2000 14585 
a 7101025318 | “D” Region, 16750.500 
Mumbai शिश 16750.5 
41 | 7101035318 E” Region, 30695.500 ae कोला 
Mumbai ; 
42 | 7101045318 | “G” Region, 45052.500 
Mumbai 6232 51552.5 
Total : 1220268.000 149732 1370000 


Page §& of ६ 


